असा. क्र. २३ रजिस्टर्ड नं. टीईसीएच/४७-३०३/एमबीआय/२००३-०५ 


wore अ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 


असाधारण 
प्राधिकृत प्रकाशन 


बुधवार, फेब्रुवारी ८, २००६/ माघ १९, शके १९२७ 


मन न्न 
स्वतंत्र संकलन म्हणून फाईल करण्यासाठी या भागाला वेगळे पृष्ठ क्रमांक दिले आहेत. 


भाग चार-ब 


महाराष्ट्र शासनाने महाराष्ट्र अधिनियमान्वये तयार केलेले (भाण एक, एक-अ आणि एक-ल 
यांमध्ये प्रसिद्ध केलेले नियम व आदेश यांव्यतिरिक्त) नियम व आदेश 


गृह विभाग (विशेष) 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२, दिनांक ७ फेब्रुवारी २००६. 
अधिसूचना 

मुंबई होमगार्ड अधिनियम, १९४७. 

क्रमांक एचजीएस. २००५ / १०३८ प्र. क्र. ०३/वि.शा. ८.--मुंबई होमगार्ड अधिनियम, १९४७ 
(१९४७ चा मुंबई तीन) च्या कलम ८ च्या खंड (बीए) आणि त्याबाबत महाराष्ट्र शासनास समर्थ 
करणाऱ्या इतर सर्व अधिकारांचा वापर करून महाराष्ट्र शासन याद्वारे मुंबई होमगार्ड नियम, १९५३ 
मध्ये पुढीलप्रमाणे सुधारणा करीत आहे. ते असे :-- 

१. या नियमांना मुंबई होमगार्ड (सुधारणा) नियम, २००६ असे संबोधण्यात यावे. 


२. मुंबई होमगार्ड नियम, १९५३ (यात यापुढे ज्याचा निर्देश “ मुख्य नियम “ असा करण्यात 
आला आहे) च्या नियम २ अ मधील खंड (अ) येथील ue वर्षे “ या शब्द व संख्ये ऐवजी * ५५ 
वर्षे ' असे वाचावे 
माग HR ae (१०९) 

[ किंमत : रुपये 3.00 ] 


११० महाराष्ट्र शासन राजपत्र, असा., फेब्रुवारी ८, २००६/ माघ १९, शके १९२७ * [भाग चार-ब 
३. मुख्य नियमाच्या नियम ८ च्या उपनियम (१) ऐवजी खालील नियम वाचण्यात यावे. ते 
असे :-- 
“(q) समादेशकाच्या नियुक्तीचा कालावधी ३ वर्षांचा राहील : 
परंतु. अपवादात्मक परिस्थिती समादेशकांची त्यांच्या सेवाकालावधीमध्ये गुणवत्तापूर्ण कामगिरी 
आहे व तो शारिरीकदृष्ट्या पात्र आहे असे राज्य शासनाचे मत झाल्यास, आणि सदर समादेशकांचे 


वय मुदतवाढीच्या दिनांकास ६० वर्षांपेक्षा जास्त नसेल तर शासन प्रथम दोन वर्षांकरिता व त्यानंतर 
आणखी एका वर्षापर्यंत मुदतवाढ देऊ शकेल : 


परंतु, आणखी असे की, समादेशकाचा एकूण नियुक्तीचा कालावधी सहा वर्षांपेक्षा जास्त असणार 
नाही." 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


क. गो. देशपांडे, 
शासनाचे उप सचिव 


भाग चार-ब] महाराष्ट्र शासन राजपत्र, असा., फेब्रुवारी ८, २००६/ माघ १९, शके १९२७ १११ 


HOME DEPARTMENT (SPECIAL) 
Mantralaya, Mumbai 400 032, dated the 7th February 2006 
NOTIFICATION 
Bompay Home Guarps, Act, 1947. 


No. HGS. 2005/1038/CR-3/SPL-8.—In exercise of the powers conferred 
by clause (ba) of section 8 of the Bombay Home Guards Act, 1947 (Bom. III 
of 1947), and of all other powers enabling it in that behalf, the Govern- 
ment of Maharashtra hereby further amends the Bombay Home Guards 
Rules, 1953 as follows, namely :— 


1. These rules may be called the Bombay Home Guards (Amendment) 
Rules, 2006. 


2. In rule 2A of the Bombay Home Guards Rules, 1953 (Hereinafter 
referred to as “the principal rules”), in clause (a), for the words and 
figures “ 58 years ” the words and figures “ 55 years ” shall be substituted. 


8. In rule 8 of the principal rules, for sub-rule (1), the following rule 
shall be substituted, namely :— 
“(1) The term of office of the Commandant shall be three years : 


Provided that, in an exceptional case, if the State Government is of 
the opinion that, the commandant has rendered meritorious service 
during the tenure of his office and is physically fit, the Government may 
grant him extension of a period of two years, which may be extended for 
a further period of one year, subject to the condition that the incumbent 
is not more than sixty years of age on the date of extension : 

Provided further that, the total period of the term of office of the 
Commandant shall not exceed six years in the aggregate. ”. 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra, 


K. G. DESHPANDE, 
Deputy Secretary to Government. 


शासकीय मध्यवर्ती मुद्रणालय, मुंबई 


